पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१३८ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोळ-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


Lol 
fal 
| 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१६/ प्र.क्र.१०४/पोल-३, दि.१३.०९.२०१९. 
२)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि. १०.०९.२०२०. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ- सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.२४.०३.२०२१. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोळ-३, दि.३०.०९.२०२१. 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.२३.०३.२०२२. 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.१९.०९.२०२२. 
७)शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.पीडब्लुएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४,दि.२८/३/२०२२. 
८) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.आस्था-१/ई-७/पुनर्रचना सुधारित आकृतीबंध/२०२२/४५००,दि.१३/१२/२०२२. 
९) TOM सह आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोआ/कक्ष-२(६) /रवका/पमोवा/११/२०२३,दि.२५/१/२०२३. 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथे नमूद दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मिरा-भाईदर-वसई-विरार पोळीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 
असून सदर आयुक्‍तालयाकरिता पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरून पोलीस निरीक्षक-१५ व 
सहायक पोलीस निरीक्षक-१० अशी एकूण २५ पदे वर्ग करण्यात आली होती. 
२. तदनंतर संदर्भीय क्र.७ येथील गृह विभाग,शासन निर्णय दि.२८/३/२०२२ व संदर्भीय क्र.८ येथील 
अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
दि.१३/१२/२०२२ च्या पत्रास अनुलक्षून पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ०१ 
पोलीस उप निरिक्षक (वाहतूक) व २७ सहायक पोलीस उप निरिक्षक (रेडीओ यांत्रिकी) इत्यादी पदे कमी 
करण्यात आली आहेत. 
३. यापूर्वी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१६६ अस्थायी 
पदांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथे नमूद दिनांक १९.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
४. आता,उपरोक्त संदर्भ क्र.९ येथील दि.२५.०१.२०२३ रोजीच्या पत्राव्दारे पोलीस सह आयुक्‍त 
(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांनी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील पुढील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या १७,१३८ पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


पदनिर्मिती केलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


एकूण 
पदांची 
निर्मिती 


मागील मुदतवाढ 
दिलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक 
व दिनांक 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुलै 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 


२,५६८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ 


२९ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१०९/ ८३६/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ 


३,३५६ 


सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले 
पदनिर्मितीचे ८१ आदेश, दिनांक २७ एप्रिल १९६४ ते ०८ 
मे २०१७. 


९,५०३ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 


१४९४ 


गृह विभाग, शा.नि.क्र.अपीओ ३१०८/प्र.क्र.२८४/पोल-३ 
दि.०७.०८.२००८ व शासन शुध्दीपत्रक क्र.अपीओ 
३१०९/प्र.क्र.३६६/पोल-३, दि.३०.०१.२०१० क्र. ओपीओ 
३६१६/प्र.क्र.८८/पोळल-३, दि.०९ जानेवारी, २०१७ 


०२ 


ग.वि.,श्ा.नि.क्र.ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३, 
दिनांक १७ मे, २०१७. 


१८६ 


एकूण 


१७,१३८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोळल- 
३, दिनांक १९/९/२०२२ 


षु. 


आता, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वरील तक्त्यात नमूद 
केलेल्या एकूण १७,१३८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२३ ते दिनांक 39 ऑगस्ट,२०२३ पर्यंत 


खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यावा. 


३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 


आवर्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावऱयक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


४) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.१० येथील दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता दिनांक ३१.०८.२०२३ अखेर पर्यंत 
पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल 

५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 
माहितीसह मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


६. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय 
पोलीस, (०२)-ऱहर पोलीस (०२) (०१)-आस्थापना” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०८.०२.२०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१५१११३३२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by RUPALI SANJOG KABARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecS5 
07e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Mah: 


KABARE eS ee 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


